मराठा आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
दिनांक ०५.०५.२०२१ रोजीच्या निर्णयाची समिक्षा 
करण्यासाठी समिती गठीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीसीसी-२०२०/प्र.क्र. २९५/१६-ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मे, २०२१. 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र. २९५/१६-ब, 
दिनांक ११.०५.२०२१ 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालय, सिव्हील अपील क्रमांक ३१२३/२०२०, 
जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुध्द मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व इतर प्रकरणी मा. न्यायालयाने 
दिलेल्या दिनांक ०५.०५.२०२१ रोजीच्या निर्णयाची समिक्षा करण्यासाठी मा. श्री. दिलीप भोसले, माजी 
न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय व माजी न्यायाधिश, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता 
या आदेशान्वये दि. ७ जून, २०२१ पर्यंत मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर समितीचे सदस्य श्री. भूपेंद्र गुरव, सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय हे नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे, २०२१ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांना समितीचा अहवाल शासनास 
सादर होईपर्यंत समितीचे सदस्य म्हणून कार्यरत राहण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
3. सदर ar निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५२८१८५९५९९६०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
T | KA RA M WA M A N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 


t= 


KARPATE 254 ne TKARAM WANA EASA | 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२. मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद) विधानभवन, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई. 

७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

८. मा. श्री. दिलीप भीराळे माजी मुख्य RATATAT, अलाहाबाद उच्च न्यायालय व माजी 
न्यायाधिश, मुंबई उच्च न्यायालय 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र. २९५/१६-ब 


९. श्री. रफीक दादा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, उच्च न्यायालय, मुंबई 

qo. श्री. दरायस खंबाटा, ज्येष्ठ विधिज्ञ व माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य 

११. श्री. सुधीर ठाकरे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी 

१२. श्री. संजय देशमुख, वरिष्ठ विधि सल्लागार नि सचिव विधी व न्याय विभाग 

१३. श्री भूपेंद्र गुरव, सचिव, विधी विधान, विधी व न्याय विभाग 

१४. श्री. आशिष राजे गायकवाड, सदस्य समन्वये समिती, मराठा आरक्षण 

१५. श्रीमती बी. झेड, सय्यद, सह सचिव, विधी व न्याय विभाग 

१६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र- १. मुंबई 

१७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र- २. नागपूर 

१८. महासंचाळक माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
२०. प्रबंधक मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, 

२१. प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
२२. प्रबंधक मा. लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 

२३. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२४. सर्व जिल्हा परिषदाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२६. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२८. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

२९. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

३०. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, 
३१. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
३२. सर्व महापालिकांचे आयुक्‍त 

३३. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

३४. विधीमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३५.सर्व महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचाळक 
३६. निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


